आर्थिक वर्ष २०२०-२१ राष्ट्रीय उच्चतर 
शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(रुस), मुंबई यांना निधी वितरीत व आहरित 
करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: रुसायो-२०२०/प्र.क्र.१७५/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मार्च, २०२१ 


वाचा : १) शासन ज्ञापन क्र. रुसायो-२०२०/प्र.क्र. १७५/विठि-३, दि. ३० सप्टेंबर, २०२०. 
२) सहसंचालक (प्र), राज्य प्रकल्प संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई 
यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०२०-२१/७७, दि.१० फेब्रुवारी, २०२१. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५ मार्च, २०२१ 
४) सहसंचालक (प्र), राज्य प्रकल्प संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (wa, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०२०-२१/१३३, दि.१६ मार्च, २०२१. 
ज्ञापन :- 


राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्र, राज्य प्रकल्प संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 
(रुसा), मुंबई यांना उद्दिष्टनिहाय एकूण रु.५६,२८,२००/- इतका निधी वितरीत व आहरित करण्यास 
शासनाची मंजूरी संदर्भ क्र.१ येथील ज्ञापनान्वये देण्यात आली आहे. राज्य प्रकल्प संचालनालय, 
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई यांनी एकूण प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे एकत्रित शासन ज्ञापन 
पारीत करण्याची संदर्भ क्र.२ व ४ येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.१५ मार्च, २०२१ च्या परिपत्रकान्वये, सन २०२०-२१ चा 
उर्वरीत कालावधी पाहता आता सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत खालील उद्दिष्टांच्या अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींचा उर्वरीत संपूर्ण निधी एकत्रितरित्या बीम्सप्रणालीवर वितरीत करण्यात येत 
आहे म्हणजेच यासाठी आता Goo टक्के तरतूद उपलब्ध राहिल, असे नमूद केले आहे. त्यामध्ये ०६- 
दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर व 
३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. 


त्यास अनुसरुन, राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी होणाऱ्या कार्यक्रम खर्चासाठी आर्थिक वर्ष 
२०२०-२१ मध्ये “मागणी क्र. डब्ल्यू - २ - २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण-०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण 
-१०३, शासकीय महाविद्यालये व संस्था, ०७ - राष्ट्रीय उच्वत्तर शिक्षा अभियान (०७) (०२) राष्ट्रीय 
Seay शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान (Yo टक्के राज्य हिस्सा) (२२०२ 
आय २७२)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर रु.२००.०० लक्ष तरतूदीपैकी खालील तक्त्यात उद्दिष्टनिहाय 
दर्शविल्यानुसार रु.१,१४,८२,८००/-(रुपये एक कोटी चौदा लक्ष ब्याऐंशी हजार आठशे फक्त) इतकी 
तरतूद वितरीत व आंहरित करण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रुसायो-२०२०/प्र.क्र.१७५/विशि-३ 


खर्चाचे उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष अर्थसंकल्पीय | दि.३०.०९.२०२० | सद्यःस्थितीत 
अ. २०२०-२१ । अंदाज, वितरण व रोजीच्या आर्थिक वर्ष 
क्र. करिता मंजूर संनियंत्रण ज्ञापनान्वये । २०२०-२१ करिता 
तरतूद प्रणालीद्वारे(बीम्स) आहंरित व आहंरितव 
(रुपये) वितरित करण्यात संवितरीत संवितरीत 
आलेल्या करण्यास मंजूर करावयाची 
अनुदानाची । केलेली तरतूद | उर्वरीत तरतूद 
टक्केवारी (रुपये) (रुपये) 
ie Q 3 ar षु ६ (३-५) 
ie ०६ दूरध्वनी, वीज व १,४१,०००/- १००% रु.२८,२००/- | १,१२,८००/- 
पाणी शुल्क 
२ | 99 देशांतर्गत प्रवास ९,७०,०००/- १००% शिका ९,७०,०००/- 
खर्च 
३ | १३ कार्यालयीन खर्ची । ४०,००,०००/- १००% रु.८,००,०००/- | ३२,००,०००/- 
४ । १४ भाडेपट्टी व कर ४०,००,०००/- १००% रु.८,००,०००/- | ३२,००,०००/- 
५ | ३६ सहायक अनुदाने ८०,००,०००/- १००% रु.४०,००,०००/- | ४०,००,०००/- 
(वेतन) 
एकूण १,७१,११,०००/- रु.५६,२८,२००/- | १,१४,८२,८००/- 


२. हे ज्ञापन, वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५ मार्च, २०२१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सद्यःस्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा यांना 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


४. सदर निधी दि.३१ मार्च, २०२१ पर्यंत निश्चितपणे खर्च होईल याची खात्री करावी. सदर निधी 
कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/ महामंडळे यांच्या बँक 
खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 


५. वरीलप्रमाणे निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व 
प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रुसायो-२०२०/प्र.क्र.१७५/विशि-३ 


६. तसेच ११-देज्ञांतर्गत प्रवास खर्च व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाली केलेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास १५ दिवसांत सादर करावा. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२२१५१९००९३०८ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


rao Pawar 
ment Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 


Pravinkumar 
Gulabrao Pawar : 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प संचाळनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (wa, मुंबई 
. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवड नस्ती - कार्यासन विशि-३. 


०८ AW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


